इंडिगो tee प्रा.लि. या संस्थेस येरवडा मध्यवर्ती 
कारागृहातील भिंतीच्या पेंटिंगचे चित्रीकरण करुन 
टि. व्ही. प्रसारणास परवानगी देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१६/प्र.क्र.२४२/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत,, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ ऑक्टोबर, २०१६. 


वाचा:- 

१ अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
न्यावि/मुख्याध्यापक/ इंडिगो/टीव्ही प्रक्षेपण/९२८०/२०१६,/कक्ष ९(क) दिनांक २८.०९.२०१६. 

२  गृहविभाग,शासन निर्णय क्र. जेएलएम-१०१२/प्र.क्र.१२०/तुरुंग-२, दि. २६ सप्टेंबर,२०१३ 


प्रस्तावना:- 
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह व इंडिगो tea प्रा.लि.,पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने येरवडा मध्यवर्ती 


कारागृह येथे “वानरसेना” या सामाजिक संस्थेच्या सहकार्याने कारागृहातील बंद्यांच्या सहभागाने पेटिंग 
उपक्रम राबवते.व बंद्यांच्या मानसिक व शारिरीक स्वास्थात सुधारणा होण्याकरिता एक विशेष बाब म्हणून 
मान्यता देण्याच्या प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
शासनास सादर केलेला आहे. 

त्यानुसार इंडिगो tee प्रा.लि.या संस्थेस येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील भिंतीच्या पेंटीग्जचे 


चित्रीकरण करून टी.व्ही. प्रसारण करण्यास परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
१. संदर्भ क्र. १ अन्वये इंडिगो पेंट्स प्रा.लि. या संस्थेस येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील भिंतीचे पेंटिंग 
करून त्याचे चित्रीकरण करुन टी. व्ही वर प्रसारण करण्यास एक विशेष बाब म्हणून शासन या निर्णयान्वये 
पुढील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
© केंद्र शासनाकडील दि.२४.०७.२०१५ रोजीच्या मार्गदर्शक सुचनांमधील परिच्छेद क्र. ३ 
(आय) , (ओ) व (पी) नुसार निदेश दिलेले आहेत. त्याचे पालन व्हावे. 
७ गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलएम-१०१२/प्र.क्र.१२०/तुरुंग-२, दि. २६ सप्टेंबर,२०१३ 
मधील अटी व शर्तीनुसार विहित शुल्क आकारण्यात यावे. 
« सदर प्रस्ताव एक विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत असल्याने अन्य प्रस्तावास 


पूर्वोदाहरण समजू नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१६/प्र.क्र.२४२/तुरुंग-२ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१०२५१७५४५७१३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram Sankhe 


: C=IN, ०5 Of Maharashtra, 00 
Prabhakar Bee ere ती 
2.5.4.20=16¢a9b273a3e790c4aab4c479015f44d506ae48 
1¢2dc55f48d88969 1 ffa9939a, cn=Prabhakar At 
Atmaram Sankhe ssi: 004 
Date: 2016.10.25 18:00:38 --05'30' 
(प्रभाकर संखे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
. उपसचिव(-'तुरुंग, यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग , मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
ष्‌. कारागृह महानिरीक्षक(मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. कारागृह उपमहानिरीक्षक (पश्चिम विभाग), महाराष्ट्र राज्य पुणे 
. कारागृह अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
८. महालेखापाल १- (लेखा परीक्षा) , महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
वी महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, पुणे 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१२. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (तुरुंग १/३) 
१३. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


